महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh @ gov.in 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 

क्रमांक : कअनि-११२४/प्र.क्र.६०/प्रशा-२(१४ब) दिनांक:- ०५ ऑगस्ट, २०२४ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२४ मधील प्रशिक्षण 
कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
(दिनांक १९.०८.२०२४ ते दिनांक ३०.०८.२०२४) 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन- ०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअप-१ २१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, 
दि.१३.०५.२०१५ 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२ 
४) संचालक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचे पत्र क्र.विप्रप्रस/कक्ष-२/ 
कावि/१२६/२०२४, दिनांक २५.०७.२०२४ 
महोदय/महोदया, 
उपरोक्त संदर्भीय क्र.१ येथील दिनांक २३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. सदर राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पदोन्नतीनंतर गट-अ व 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी ०२ आठवडे, गट क संवर्गातील कर्मचारी यांचेसाठी ०१ आठवडा व 
गट-ड संवर्गाकरिता तीन दिवस असा प्रशिक्षण कालावधी विहित करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन अधिसूचना दिनांक ०२.०२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 
२०२२ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, 
उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. 
२. त्यास अनुसरुन कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी विभागीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेमार्फत दिनांक १९.०८.२०२४ ते दिनांक ३०.०८.२०२४ या 
कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येत आहे. सदर 
प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या पदोन्नत कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी सोबत विवरणपत्र-अ मध्ये 
जोडली आहे. 
३. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मधील अ.क्र. २, ३, ६, ८, १४, १५, १८, १९, २१, २३, २४, २६, 
२९, ३५, ३६, ३८, ३९, ४४, ४५, BC, ४९, ५४ व ५८ येथे नमूद कक्ष अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन यापूर्वी 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.६०/प्रशा-२(१४ब) 


आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणासाठी करण्यात आले होते. तथापि, संबंधित विभाग/कक्ष अधिकारी यांच्या 
विनंतीनुसार त्यांचे नाव प्रशिक्षण सत्रातून वगळण्यात आले होते. आता, सदर कक्ष अधिकाऱ्यांचे 
नामनिर्देशन विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे आयोजित केलेल्या दिनांक 
१९.०८.२०२४ ते दिनांक ३०.०८.२०२४ या कालावधीतील प्रशिक्षणासाठी पुन्हा करण्यात येत असून 
उपरोक्त कक्ष अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी जाणे बंधनकारक राहील व त्यांचे प्रशिक्षणातून नाव 
वगळण्याबाबतची कोणतीही विनंती मान्य केली जाणार नाही. 

४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मधील नियम ५ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे 
प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदरहू बाब संबंधीत सर्व 
प्रशिक्षणार्थी कक्ष अधिकाऱ्यांच्या PSSA आणून देण्यात येत आहे. 

प्‌. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक दि.१३.०५.२०१५ मधील सूचना संबंधित कक्ष अधिकारी यांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. 

६. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले कक्ष अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी 
दिनांक १८.०८.२०२४ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक 
१९.०८.२०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे 
पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण 
कालावधीबाबत प्रशिक्षणार्थींस संबंधित विभागाने तात्काळ कळवावे. नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱ्यांना 
संबंधित विभाग प्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत संचालक, 
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 

७. नामनिर्देशित कक्ष अधिकारी यांनी siz जोशी, सत्र संचालक (मो.नं.९८५०७५९१६१) व 
श्री.मंदार मोहिते, सत्र समन्वयक (मो.नं.९१५८८६८८५८), यांच्याशी संपर्क साधावा. 

८. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८०५१४५९०६१६०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.08.05 17:20:39 +05'30' 


(ग.स. परब) 
सोबत:- वरीलप्रमाणे अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रतः- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) संचालक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक 
) उप सचिव (कार्या-१२ 3), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) संबंधित कक्ष अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
) निवडनस्ती/प्रशा-२ (१४ब) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.६०/प्रशा-२(१४ब) 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे आयोजित 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 


विवरणपत्र-अ 


कालावधी 


RB 


दिनांक १९.०८.२०२४ ते 
दिनांक ३०.०८.२०२४ 


विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक 

इंडिया सिक्युरिटी प्रेस समोर, जिमखाना रोड, विभागीय 
आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, नाशिकरोड- ४२२१०१ 
ई-मेल :- dirrati.nsk-mah @ gov.in 
सत्र संचाळक- श्री.श्‌याम जोशी (मो.नं. ९८५०७५९१६१) 
सत्र समन्वयक- श्री.मंदार मोहिते (मो.नं.९१५८८६८८५८) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम : - कक्ष अधिकारी 


अ.क्र. | श्री/ नाव पदोन्नतीनंतरचा विभाग मोबाईल क्र 
श्रीमती 
1१ | २ ३ शिका 4 
१, श्रीमती श्र.श्री.बोबडे (श्र.वि.गडवे) | सामान्य प्रशासन विभाग ९१६७७१४०१५ 
2. श्रीमती | प्रि.सु.तावडे सामान्य प्रशासन विभाग ७५०६९९५१४५ 
३. श्रीमती । सु.वि.तळेकर सामान्य प्रशासन विभाग ८१०८५०५७७८ 
४. श्रीमती | म.वि.गोधळी सामान्य प्रशासन विभाग ९९६९०३३५३१ 
५. श्रीमती । स.द.घोडके सामान्य प्रशासन विभाग ८२७५४५३९८९ 
द- श्रीमती | सु.सं.बांदिवडेकर सामान्य प्रशासन विभाग ८७७९१०५७१० 
0. st | अ.आ.यादव सामान्य प्रशासन विभाग ९६२३२३२४२८ 
(प्रपत्र बढती-राज्य माहिती आयोग, पुणे) 
८. श्रीमती | शि.र.आचार्य सामान्य प्रशासन विभाग ९७६६०४५५६६ 
(प्रतिनियुक्‍ती-राज्य सेवा हक्क आयोग, 
पुणे) 
९. श्री । गौ.मा.रिकिबे गृह विभाग ७७७६०७४२०२ 
१०. श्रीमती | आ.ब.पोवार गृह विभाग ९०२१४८३६६६ 
११. श्री ।प्र.बा.राठोड गृह विभाग ८२३७२५७०९७ 
१२. | श्रीमती | पु.पांरावण गृह विभाग ९५५२३२२४३७ 
१३. श्रीमती | वि.हं.पाटील गृह विभाग ९९६०५९४९६७ 
१४. श्री । वि.रा.यादव महसूल व वन विभाग ९८७०१५१२९२ 
१४. श्री ।मो.रा.शेख महसूल व वन विभाग ९४२१४३६०७८ 
१६. श्री । गु.श्रा.बल्लाळ महसूल व वन विभाग ९७६३१६८६१८ 
१७. श्री । मा.अ.बंटेवाड महसूल व वन विभाग ९८९०३३८५९४ 
१८. | श्रीमती | वृ.यो.सांगळे कृषि व पदुम विभाग ७०४५३५८५१३ 
१९. श्री । वि.द.टेके कृषी व पदुम विभाग ८८८८७७७५७८ 
२०. | श्रीमती | अ.अ.पाटील कृषी व पदुम विभाग ७५०६९९२२०४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.६०/प्रशा-२(१४ब) 


अ.क्र. | श्री/ नाव पदोन्नतीनंतरचा विभाग मोबाईल क्र 
श्रीमती 
1१ | २ ३ 1 ८४ षु 
२१. श्रीमती | शि.बा.पाटील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ८०८७७५०२१० 
(शि.म.साळुंखे) 
२२. | श्रीमती | यो.अ.देशमुख शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ९५५२५८६०१९ 
२३. | श्रीमती ।स्वा.अ.दुधाने वित्त विभाग ९२७३९२८५४१ 
ग श्री ग.ह.तायडे वित्त विभाग (प्रतिनियुक्‍ती- नगर ९००४३०४३०० 
, पंचायत, बोदवड) 
२५. श्रीमती | नि.चं.राणे वित्त विभाग ९८६९००९४२० 
२६. श्रीमती | र.रा.तळेकर वित्त विभाग ९८३३५१७९१२ 
२७. श्रीमती | शौ.दि.नाईक वित्त विभाग ९०२९२३५६१७ 
२८. | श्रीमती । सु.रा.सकपाळ वित्त विभाग ९९६७२६६६८० 
व्र श्री ।प्र.रा.तानवडे वित्त विभाग (प्रतिनियुक्ती-मा.मंत्री, राज्य | ८८९८८८९११२ 
उत्पादन शुल्क) 
३०. श्रीमती | गा.प्रि.पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९७३०७१७३६६ 
(ज.दि.भोसले) 
३१. श्रीमती | रो.रा.कुंभार (रो.बा.माने) । जलसंपदा विभाग ९००४८१९९८५ 
३२. श्रीमती | सा.य.बाबर जलसंपदा विभाग ८८८८७६७४७५ 
३३. श्री हे.त्र्यं.महाले जलसंपदा विभाग ९४०३२७६९७० 
३४. श्रीमती | रु.भ.लाटे जलसंपदा विभाग (प्रतिनियुक्‍ती- ९४०३६९४८९१ 
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, 
नाशिक) 
३५. | श्रीमती | वि.सु.घोडके विधि व न्याय विभाग ९८६७५७१२५७ 
३६. श्रीमती । व.बा.सावंत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ९८८११३९४४१ 
३७. श्री श्री.द.जिरेवार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ९४०३४५७६९६ 
३८. | श्रीमती । स्ने.अ.अडसूळ ग्रामविकास विभाग ८६५२१०३३९९ 
३९. श्री | कौ.सु.राणे ग्रामविकास विभाग ९८१९७०९४७१ 
go. | श्रीमती । स्ने.सु.लोखंडे ग्रामविकास विभाग ९९७५१५२८८७ 
४१. श्री दि.रा.गायकवाड ग्रामविकास विभाग ९८५०९५९५११ 
४२. श्रीमती | दि.र.कांबळे (दि.सु.पवार) | ग्रामविकास विभाग ९८७०९३११३९ 
४३. श्री | दि.वि.पाटील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण । ९४२३२४५०४४ 
विभाग 
४४. श्री वि.ज्ञा.लाड नियोजन विभाग ७०२१०९३२२० 
४५. | श्रीमती | व.सु.गुरव नियोजन विभाग ८०८२६००२८७ 
४६. श्रीमती | ते.प.पवार नियोजन विभाग ९४०४३४७४६० 
४७. श्रीमती | सु.वि.धांडे (सु.के.धांडे) | नियोजन विभाग ९७६६३३८१९४ 
४८. श्री । नि.श्री.साळुंखे वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग | ८७७९८६२२७९ 
४९. श्री नि.ब.महाडीक वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग | ९९६७४४६७७६ 
Yo, श्री ।प्र.त्रि.कांदे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग | ९९७५१२१३१५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.६०/प्रशा-२(१४ब) 


अ.क्र.  श्री/ नाव पदोन्नतीनंतरचा विभाग मोबाईल क्र 
श्रीमती 
शिव्या २ ३ शा दु 
५१. श्रीमती | रो.दि.पाटील पर्यावरण विभाग ९७६६१९७२११ 
(रो.प्र.पाटील) 

५२. | श्रीमती | शा.शौ.जमादार पर्यावरण विभाग ९८९०२८२८६५ 
५३. श्रीमती ।स.रा.डेहनकर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ९४२३३८८२७८ 
५४. । श्रीमती । ज.ज.पवार (ज.च.मोरे) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ८६५२०००४२० 
पप. श्री वि.वि.ताठे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ९०११०२४९३८ 
५६. श्रीमती | वै.प्रराजभोई उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ९५०३७९३९८१ 
५७. श्री । सं.शि.निळे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग । ९८९२७१७५३० 
५८. श्री । अ.सु.देशपांडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ८९९९८८९८६५ 
५९. श्री ।न.आ.कदम पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ८२७५३९१७७१ 
go. | श्रीमती ।चे.गो.दुसाणे अल्पसंख्याक विकास विभाग ९८९००९११४३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


